RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ६३ ] ] 


मंगळवार , मे २५ , २०२१ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १३ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मे २०२१ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ . 

क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र .८८ / गृनिभू . - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ 
( १ ९ ७७ चा महा .२८ ) यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या 
पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील " सहायक " या पदाकरिता शासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक ३ डिसेंबर २०२० च्या 
अधिसूचनेन्वये विनियमित केलेल्या सेवा प्रवेश नियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे , ते 
असे : 

१ . या नियमांना , " महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील सहायक ( सेवा प्रवेश ) ( सुधारणा ) 
नियम , २०२१ " असे म्हणावे . 


२. या नियमांत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

मूळ सेवा प्रवेश नियम " म्हणजे शासनाच्या अधिसूचना क्र . सेप्रनि . २०२० / प्र.क्र . ८८ / गृनिभू , 
दिनांक ३ डिसेंबर , २०२० अन्वये विनियमित करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील " सहायक " या पदाकरिताचे सेवा प्रवेश नियम . 


भाग चार - ब -१३ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २५ , २०२१ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४३ 


३. मूळ सेवा प्रवेश नियमातील नियम ४ सुधारित करण्यात येत असून मूळ सेवा प्रवेश नियमातील 
नियम ४ खालीलप्रमाणे असेल . 

४. नियम ३ येथे नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने व नामनिर्देशनान्वये करावयाची नियुक्ती यांचे प्रमाण 
९ ० : १० असे राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीनिवास मोकलीकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २५ , २०२१ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४३ 


३ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मे २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ . 

क्रमांक सेप्रनि . २०२० / प्र.क्र .८८ / गृनिभू.- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ 
चा महा .२८ ) यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ वरिष्ठ लिपिक " 
या पदाकरिता शासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक ३ डिसेंबर २०२० च्या अधिसूचनेन्वये विनियमित केलेल्या 
सेवा प्रवेश नियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे ते असे : 

या नियमांना " महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील वरिष्ठ लिपिक ( सेवा प्रवेश ) 
( सुधारणा ) नियम , २०२१ असे म्हणावे . 
२. या नियमांत , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

" मूळ सेवा प्रवेश नियम म्हणजे शासनाच्या अधिसूचना क्र . सेप्रनि . २०२० / प्र.क्र . ८८ / गृनिभू , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२० , २०२० अन्वये विनियमित करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक या पदाकरिताचे सेवा प्रवेश नियम , 

३. मूळ सेवा प्रवेश नियमातील नियम ४ सुधारित करण्यात येत असून मूळ सेवा प्रवेश नियमातील 
नियम ४ खालीलप्रमाणे असेल , 

४. नियम ३ येथे नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने व नामनिर्देशनान्वये करावयाची नियुक्ती यांचे प्रमाण 
८०:२० असे राहील . 


१ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीनिवास मोकलीकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


